नियोजन विभाग (खुद्द) 
कार्यासनांतील सुधारित विषयसूची. 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३ (१/२) /का.१४२१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ ऑगस्ट, २०२३ 


संदर्भ : १) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३/का.१४२१, दि.११.५.२०२३ 
२) कार्यालयीन area, नियोजन विभाग, क्रमांक : निविआ-११२३/प्र.क्र.६२(२/२)/का.१४२१,दि.७.६.२०२३ 
3) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३/का.१४२१, दि.२८.६.२०२३ 
४ शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३/का.१४२१, दि.१२.७.२०२३ 


शासन परिपत्रक :- 

उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ अन्वये नियोजन विभागाची सुधारित विषयसूची तयार करण्यात आली आहे. 
तदनंतर विभागाच्या कार्यासनातील विषयांमध्ये बदल तसेच नविन विषयाचा समावेश झाल्याने संदर्भ क्रमांक ३ व ४ 
अन्वये त्याप्रमाणे विषयसूचीत सुधारणा करण्यात आली आहे. 


२. उपरोक्त संदर्भ क्रमांक २ अन्वये “जिल्हा विकास आराखडा (District Strategic Plan)” हा विषय 
कार्यासन-१४८१ कडे दर्शविण्यात आला आहे. 
३. नियोजन विभागातील “महाराष्ट्र जिल्हा उन्नती व संस्थात्मक क्षमता प्रकल्प (Maharashtra District 


Growth and Institutional Capabilities Project) व तद्‌अनुषंगिक सर्व बाबी” हा विषय कार्यासन-१४१७ कडे 
सोपविण्यात येत आहे. 

उपरोक्त परिच्छेद -२ व ३ प्रमाणे नियोजन विभाग (खुद्द) च्या विषयसूचीत खालीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | कार्यासन विषय 
१४१७ १) “महाराष्ट्र जिल्हा उन्नती व संस्थात्मक क्षमता प्रकल्प (Maharashtra District 

Growth and Institutional Capabilities Project) व तद्अनुषंगिक सर्व बाबी”. 

2) सदर प्रकल्पाशी संबंधित प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची स्थापना करणे व 


तद्‌अनुषंगिक सर्व बाबी. 
२ १४८१ “जिल्हा विकास आराखडा” (District Strategic Plan) 
३. सुधारीत विषयांनुसार संबंधित कार्यासनांनी सदर आदेशाच्या दिनांकापासून तात्काळ कार्यवाही सुरु 
करावी. 
४. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०८०३१७०४४२५३१६ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, MILIND cet in nomcinuons 


IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING. 
DEPARTMENT, 


2.5,.4.20=438fa70bb728385b5c81bde24450c11d5ce0d99ed18a61fb 
RAGHUNATH srt 


\ym=F52EF95C5AE57B2B7645F ASEC3BC8FC14C4F8928, 
INumber=DB6FB8A1DB6A8793024B0C8728EB79AB3SDDOCAE1 


K U L KA R N | 4DDA9621D73EA4347C7856A, cn=MILIND RAGHUNATH KULKARNI 
Date: 2023.08.03 17:08:16 +05'30 


(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 
2) मा.मंत्री (रोहयो), यांचे खाजगी सचिव 
३) आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र, नागपूर. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३ (१/२) /का.१४२१ 


४) आयुक्त, मानव विकास आयुक्तालय, अदालत रोड, औरंगाबाद. 

५) सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर/मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद/ उर्वरित महाराष्ट्र 
विकास मंडळ, मुंबई 

६) उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान-मित्र, मुंबई 

७ संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 

८) संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र नागपूर, व्हीएनआयटी परिसर, साऊथ अंबाझरी रोड, 
नागपूर ४४००११. 

९) व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपति शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे 

) व्यवस्थापकीय संचालक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मुंबई 

) सह सचिव / उप सचिव (सवी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) अवर सचिव (सवी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 

१४) प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) प्रधान सचिव (रोहयो) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) विशेष कार्य अधिकारी (1.9890), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७) कक्ष अधिकारी व संशोधन अधिकारी (सर्व, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८) निवड नस्ती, कार्यासन-१४२१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


